प्रशासकीय मान्यता 

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ 
यांच्याकडून मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता 
यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीएचवाय-२०१९/प्र.क्र.१६३/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : 03 जुले, २०१९ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य- 
८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य- 
८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/शावैमवरुय/ 
जिखप्रयवतमाळ/यंसाख/१म/९७८३/ २०१९, दि.१५.०६.२०१९. 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद समिती, जिल्हा खनिज 
प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांचे पत्र क्र. क्र/कावी/खनिकर्म/भौ.मा.प्र.सहा./२०१९/३१, 
दि.१६.०१.२०१९. 


वाचा: १ 
2) 
3) 
8) 
4) 
शासन निर्णय :- 


श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेस 


संदर्भाधीन दिनांक १६.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांच्याकडून 


यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याकरिता रुपये ३५०.८३ लक्ष इतके अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. 


सदर अनुदानातून एकूण रुपये १,८७,८०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सत्याऐंशी लक्ष ऐंशी हजार 


फक्त) इतक्या रकमेची खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचवाय-२०१९/प्र.क्र.१६३/प्रश्ञा-१ 


प्रति नग प्रशासकीय 


यंत्राचे नांव आ कत्या एकूण किंमत | मान्यतेची रक्‍कम 


हिं अडल्ट व्हेन्टीलेटर ०८ | 99,§0,000] ९२,८०,००० ९२,८०,००० 


q 
२. बॅरिअँट्रिक ल॑प्रोस्कोप विथ ia GO,00,000 GO,00,000 G0,00,000 
ऑल ARNT 


3. बॅरिअँट्रिक आपरेठान टेबल ०१ | 34,00,000 34,00,000 34,00,000 


एकूण १,८७,८०,००० १,८७,८०,००० 


अटी :- 
१, 


सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद समिती, 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांच्यामार्फत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 
संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचवाय-२०१९/प्र.क्र.१६३/प्रश्ञा-१ 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत 


व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. 


१०. उपरोक्त aR निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 


शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TR नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, यवतमाळ यांच्याकडून मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०३१६०२११४८१३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचवाय-२०१९/प्र.क्र.१६३/प्रशा-१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARR 
AO DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


